शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय 
कार्यालयातील ५२७९ अस्थायी पदांना दिनांक 
१ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यन्त 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पदांआ-४२१८ /प्र.क्र.४५/१८/प्रशा-५ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ एप्रिल, २०१९ 


वाचा- 
शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. पदांआ ४२१८/प्र.क्र.४५/१८/प्रशा-५ 
दिनांक ०१मार्च, २०१९ 

शासन शुध्दीपत्रक : 


आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील 
अस्तित्वात असलेल्या ५२७९ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ 
पर्यन्त मुदतवाढ शासन निर्णय दिनांक ०१ मार्च, २०१९ अन्वये देण्यात आलेली आहे. सदर शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र- “अ” ऐवजी आस्थापनानिहाय गोषवाराबाबत विवरणपत्र- “अ” या 
सोबत जोडल्याप्रमाणे वाचण्यात यावे 
२. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/१/४/.॥चीवा89॥[॥8.90४.॥ या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०३३०१७३७०८४५२१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SA N J AY 7 0 moe se AYA MUMBAI, न्न 
9100000000: we 
(सं. द. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र १/२,/मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा ) , महाराष्ट्र १/२,/मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक*(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
शिक्षण संचालक (प्रौढ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
संचालक, राज्य शैक्षणिक, तंत्रज्ञान संस्था, पुणे संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
पाठयपुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळ, पुणे 
९) राज्य, प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य, प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
१०) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,पुणे 
सर्व विभागीय”*शिक्षण उपसंचालक 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२१८ /प्र.क्र.४५/१८/प्रशा-५ 


१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) निरंतर(प्रौढ) 
१४) सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई . 


) 

\ 

q4) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१६) सर्व जिल्ह्यांचे कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 


१७) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१८)शाळेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 
१९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२१८ /प्र.क्र.४५/१८/प्रश्ा-५ 


शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पदांआ -४२१८/प्र.क्र.४५/१८/प्रशा-५, 


दि. ०२ एप्रिल, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र -अ 


विवरण पत्र - अ 


आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील 


अस्तित्वात असलेल्या ५२७९ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च,२०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, 


२०१९ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत. 


अ.क्र यालयाचे नाव स्थायी । अस्थायी | एकूण 
पदे पदे 
।_१_ | आयुक्त शिक्षण, यांचे कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३८ २३ ६१ 
२ | शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे ६३ २६ ८९ 
३ | महाराष्ट्र राज्य CHAI शिक्षण संस्था, पुणे १५ २० ३५ 
४ | महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे KL १७२ २३० 
५ | शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३२ ७१ १०३ 
६ | शिक्षण संचालक (प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे १५ ४४ ५९ 
७ । महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे हि आ १ २२ २३ 
८ | महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे १२ २८ ४० 
९ | महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था (बालचित्रवाणी ), पुणे po poo za 
एकूण आयुक्त, शिक्षण , कार्यालय , महाराष्ट्र राज्य, पुणे २३४ ४०६ | ६४० 
वि विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई २७१ ४८३ । ७५४ 
२ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे १०७ ४६४ | ५७१ 
3 | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक ८५ ५४७ । ६३२ 
४ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर २२० ५४८ । ७६८ 
५. | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद २६१ ७१३ | ९७४ 
६ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर १२८ ४९७ | ६२५ 
७ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती २८५ ७५७ । १०४२ 
८ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर १८० ७३८ । ९१८ 
एकूण सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये १५३७ | ४७४७ | ६२८४ 
एकूण आयुक्त, शिक्षण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे २३४ ४०६ । ६४० 
एकूण सर्व विभागी शिक्षण उपसंचालक कार्यालये १५३७ | ४७४७ | ६२८४ 
एकूण झालेय शिक्षण विभाग १७७१ | ५१५३ | ६९२४ 
एकूण शालेय शिक्षण विभाग ,लेखाशीर्षाखालील मंजूर १७७१ । ५१५३ | ६९२४ 
तरतुदीतून खर्च होणारी पदे 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून खर्च न होणारी पदे &१ १२६ । २०७ 
Sour १८५२ । ५२७९ | 9939 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२१८ /प्र.क्र.४५/१८/प्रशा-५ 


विवरणपत्र-ब 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून खर्च न होणारी पदे - गोषवारा 


अ. कार्यालयाचे नाव स्थायी । अस्थायी पदे | एकूण 
क्र पदे 
: जिल्हा प्राथमिक शिक्षण प्रकल्प अंतर्गत व्शिँ ९ ९ 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
महाराष्ट्र शौक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, औरंगाबाद if. 0__| १४ १४ 
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे शि पु 4 
जिल्हा स्तरीय i er > | ८५ ८५ 
एकूण fh oes =| 993 993 
2 | सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, २ शिंगी २ 
मुंबई. 
३ | संचालक, म.रा.पा. निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मं. मुंबई a ee = | शिव 
संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे ४४ |, 0___| ४४ 
५ | महिला प्रौढ शिक्षण संस्था, अमरावती २ | 0__| २ 
६ | एरिया प्रोजेक्ट, चिखलदरा, अमरावती Le | cae = | 
महाराष्ट्र तांत्रिक प्रशाला, सोलापूर २० |e | 20 
८ | शिक्षण प्रमुख, मुंबई eI तक - Pare 
शिक्षण प्रमुख, नवी मुंबई ee a 
| ao | शिक्षणाधिकारी, पुणे, महानगरपालीका पुणे 2 |. 0 | 2 
aj १ | शिक्षणाधिकारी, पिपरी-चिचवड महानगरपालीका, पिंपरी, पुणे |. अ. :| pF oo | a 4 
१२ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका शिक्षण मंडळ, नाशिक ae aaa pF oo | ages 
१३ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका शिक्षण मंडळ, ठाणे i | 1 0__| ra 
१४ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका शिक्षण मंडळ, कल्याण २ pF oo | २ 
१५ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद He ह. | I) - = =| a 
१६ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालीका शिक्षण मंडळ, नांदेड शिळे a | विल 
१७ | प्रशासन अधिकारी सोलापूर महानगर पालिका सोलापूर ee || or 
१८ | प्रशासन अधिकारी उल्हासनगर महानगर पालिका उल्हासनगर po a तं Bei 
१९ | आझ्ञा प्रकल्प Lee | fr ea a] q 6.३ १ 
एकूण ८१ १२६ २०७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


